आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुदानित आश्रमशाळा या 
योजनेतंर्गत सहायक अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. (लेखाशीर्ष 
२२२५ एफ १२९, ३१-सहाय्यक 
अनुदाने-वेतनेतर ) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०२२. 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.अआडा-२०२१/प्र.क्र.८१/का-११. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांना शासनामार्फत परिपोषण अनुदान, 
इमारत भाडे अनुदान तसेच आकस्मिक अनुदान देण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील (०१) (७३) स्वयंसेवी संस्थांना 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (२२२५ 
एफ १२९), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु.४००.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे संपूर्ण 
कालावधीसाठी झाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या बाबींचा विचार करून सं.क्र.२ अन्वये अनुदानित 
आश्रमशाळांना चाळू वर्षी देय अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत २२२५ - अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य ळलेखाशीर्षातर्गत (०१) (७३)- 
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा या योजनेतंर्गत (२२२५एफ१२९), 
बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) खाली अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २१ % मर्यादेत 
वितरणासाठी उपलब्ध रु.८४००.०० लाख (अक्षरी रुपये चौऱ्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी तथा आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 


परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


& री 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२४१२२२३२५४२४ असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

‘TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

ICod , StI 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463 
f831a2beeaObeScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E725 
2. 

INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EB0 


‘ialN 
AODD495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRi 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.06.24 16:06:20 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


. उपसचिव / कक्ष अधिकारी (का-११), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. 


वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११.निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


